बी-बियाणे कायदा तयार करण्याच्या 
अनुषंगाने सल्ला देण्याकरिता, तसेच, बियाणे, 
खते, किटकनाडके इ. कृषि विषयक 
निविष्ठांमधीळ भेसळीच्या प्रकरणांबाबत 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्याकरिता 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसमितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २७२३/प्र.क्र.९७/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाने निकृष्ट कापुस बियाणांच्या तक्रारींमुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या 
बाबींच्या पार्श्वभूमीवर कापुस बियाणांकरिता Cotton Seeds Regulation Act, २००९ हा कायदा लागू 
HOO आहे. सदर कायद्यानुसार निकृष्ट कापूस बियाणांपोटी शहोतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानापोटी भरपाई 
देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


शेतकऱ्यांनी शेती प्रयोजनासाठी घेतलेल्या इतर बी-बियाणांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या संभाव्य 
फसवणुकीच्या प्रकरणांकरिता Cotton Seeds Regulation Act, २००९ या कायद्याच्या धर्तीवर बी-बियाणे 
कायदा तयार करण्याकरिता तसेच, बियाणे, खते, किटक नाठके इ. कृषि विषयक निविष्ठांमधील भेसळीची 
प्रकरणांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्याकरिता मा.मंत्री (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसमितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
शेतकऱयांनी शोती प्रयोजनासाठी घेतलेल्या इतर बी-बियाणांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या संभाव्य 
फसवणुकीच्या प्रकरणांकरिता Cotton Seeds Regulation Act, २००९ या कायद्याच्या धर्तीवर बी-बियाणे 
कायदा तयार करण्याच्या अनुषंगाने सल्ला देण्याकरिता, तसेच, बियाणे, खते, किटकनाडाके इ. कृषि 
विषयक निविष्ठांमधीळ भेसळीच्या प्रकरणांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्याकरिता मा.मंत्री 
(कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे. 


२. सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल- 


मा.मंत्री (कृषि) - अध्यक्ष 

मा.मंत्री (महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) - सदस्य 
मा.मंत्री (ग्रामविकास व पंचायतीराज, पर्यटन) - सदस्य 
मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) - सदस्य 


मा. अपर मुख्य सचिव (कृषि) - सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७२३/प्र.क्र.९७/१ओ 


णि 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१७१८४११०६७०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
U M E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037 


N A R AY A N b93b4bdf6c8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B1269BD88D 
631F3F3C2BEF6E1CA70CC9A4E30954011F, 

C H A N D | WA D E cn=UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
Date: 2023.07.17 18:43:15 +05'30' 


(Baa चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मंत्री (महसूल, BMA व दुग्धव्यवसाय विकास), मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा.मंत्री (ग्रामविकास व पंचायतीराज, पर्यटन), मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता), मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद),मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.अ.मु.स.(कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित(महाबीज), अकोला 
११.संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२.संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

१४५.निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


